सन २०२३ आषाढी एकादशीनिमित्त पुणे, 
सातारा व सोलापूर जिल्हयातील विविध 
संतांच्या पालखी मुक्कामासाठी व विसावा 
गावामध्ये सहभागी वारकरी व भाविकांना 
टँकरने पिण्याचे पाणी पुरवठा करण्याकरिता 
झालेल्या खर्चास वित्तीय मान्यता घेऊन निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०२३/प्र.क्र. ७०(भाग-१)/पापु-१४ 
जी. टी. रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: ६ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः टंचाई १०९९/प्र.क्र. १२ 
/पापु-१४, दिनांक ३ फेब्रवारी, १९९९. 
२) शासन परिपत्रक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र. 
०३/पापु-१४, दिनांक ०८ मार्च, २०१९. 
३) शासन पत्र, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांक :टंचाई/ २०२३/प्र.क्र. ६३/पापु-१४ 
दि. ०२.०६.२०२३ 
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांचे पत्र क्रमांक जिप/ग्रापापु/यां/ 
पालखी-२३/४१०/२३, दि. ०८.०९.२०२३ चे पत्र. 
५) जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे अ. शा. पत्र क्रमांक २११, दि. १३.१२.२०२३. 
प्रस्तावना:- 


सन २०२३ आषाढी एकदशीनिमित्त पुणे, सातारा व सोलापूर जिल्हयातील विविध संतांच्या 
पालखी मुक्कामासाठी व विसावा गावामध्ये सहभागी वारकारी व भाविकांना टँकरने पिण्याचे पाणी 
पुरवठा करण्यासाठी उपर्निरदिष्ट क्रमांक ३ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुंषगाने 
सन २०२३ आषाढी एकादशीनिमित्त पुणे, सातारा व सोलापूर जिल्हयातील विविध संतांच्या पालखी 
मुक्कामासाठी व विसावा गावामध्ये सहभागी वारकरी व भाविकांना टॅंकरने पिण्याचे पाणी पुरवठा 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०२३/प्र.क्र. ७० (भाग-१)/पापु-१४ 


करण्यासाठी झालेल्या खर्चास उपर्निदिष्ट क्रमाक ४ अन्वये शासनास सादर झालेल्या, प्रस्तावित 


खर्चास वित्तीय मान्यता देऊन निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- सन २०२३ आषाढी एकादशी निमित्त पुणे, सातारा व सोलापूर जिल्हयातील विविध 


संतांच्या पालखी मुक्कामासाठी व विसावा गावामध्ये सहभागी वारकरी व भाविकांना टँकरने पिण्याचे 
पाणी पुरवठा करण्यासाठी आलेल्या रु. ७५,२६,४७१/- (अक्षरी पंचाहत्तर लाख सव्वीस हजार चारशे 
एकाहत्तर रुपये फक्त) इतक्या रक्‍्कमेस खालील अटीं व शर्तीच्या अधिन राहून वित्तीय मान्यता देऊन 


वितरीत करण्यात येत आहे :- 


१) 


2) 


8) 


4) 


विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी टॅंकरने पाणी पुरवठा करणे या उपाययोजनेसाठी निधी मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांना थेट वितरीत करावा. 
सदर निधी स्वीय प्रपंजी लेखा खाते (Personal Ledger Account ) अथवा बँक खात्यात न 
ठेवता तो कंत्राटदारांना थेट Electronic Clearing Services/RTGS द्वारे वितरीत केला जाईल 
याची दक्षता घ्यावी. 
सदर शासन निर्णयानुसार टॅकरद्वारे/पिण्याच्या पाणी पुरवठा करण्यासाठीच्या 
उपाययोजनांकरीता जो निधी वितरीत करण्यात आला आहे, त्यामधून देयके अदा करताना 
खाजगी टँकरवर जी.पी.एस. प्रणाली बसविलेली असेल व जी.पी.एस.प्रणालीवर ज्या टँकरच्या 
फे-यांची नोंद होईल त्याच फेऱ्या देयकाकरिता अनुज्ञेय राहतील. पाणी पुरवठा करणा-या ज्या 
टँकरवर जी.पी.एस.प्रणाली बसविलेली नाही किंवा जी.पी.एस.प्रणाळी बंद असल्याकारणाने 
टँकर वाहतूक धारकाने टँकरच्या फे-या झाल्याचा दावा केला असल्यास, अशा फे-या अनुज्ञेय 
ठरणार नाहीत. तसेच जी.पी.एस. प्रणालीची नोंद होत नाही अशी देयके प्रमाणित करण्यात 
येऊ नयेत व अशा प्रकारे प्रमाणित केलेल्या देयकांसाठी निधी वितरीत करण्यात येऊ नये. 

सदर निधी १० दिवसात खर्ची न झाल्यास त्याबाबतची आर्थिक अनियमितता समजण्यात 
येईल. या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र, दिनांक ०१ मार्च, २०२४ पूर्वी शासनास सादर 
करावी. 

सन २०२३-२४ या चालू वित्तीय वर्षात “मागणी क्र. वाय-२, मुख्य लेखाशिर्ष २२१५ पाणी पुरवठा 
व स्वच्छता, ०१, पाणी पुरवठा, १९६ जिल्हा परिषद पंचायत / संस्थांना सहाय्य, ०२ जिल्हा 
परिषदांना अनुदान, (०२)(०३) आकस्मिक पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ घेण्यात येणा- 
या तात्पुरत्या उपाययोजनांसाठी जिल्हा परिषदांना सहायक अनुदान (अनिवार्य), ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२१५ ए १९५) या लेखाशीर्षाखाळी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून 
भागवावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 

आहरण व संवितरण अधिका-यांनी कोषागार / उप कोषागार अधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात 
येणा-या व देयकासोबत जोडल्या जाणा-या संगणक स्लीपमध्ये गौण / उपलेखाशीर्षाचा 
संगणक संकेतांकाचा न चुकता उल्लेख करावा. तसेच, कोषागारातून/ उपकोषागारातून 
आहरीत केलेल्या रकमेचा अहवाळ झासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०२३/प्र.क्र. ७० (भाग-१)/पापु-१४ 


प्रत, 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २६/व्यय-३, दिनांक 
२३.०१.२०२४ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसारं निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =9www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२४०२०६१७०९२७९९२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VARSHA : 
DESHMUKH : 


(वर्षा देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

४. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. विभागीय आयुक्त, पुणे 

९. जिल्हाधिकारी, पुणे, सातारा, व सोलापूर 
१०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे 

११. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा जिल्हा परिषद, पुणे 
१२. निवड नस्ती (पापु-१४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


